मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोंकण 
प्रदेश,मुंबई या कार्यालयातील ४८ पदांना दिनांक 
१.०३.२०१८ ते दिनांक ३०.०९.२०१८ पर्यंत 
मुदतवाढ मंजुर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक : मुदवा-२०१८/प्र.क्र.२१/खारभूमी 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- 23 एप्रिल, २०१८ 

पहावे :- 

१) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्रमांक आढावा २०१६ /प्र.क्र.२९८/२०१६/आ(प्रशि), 

दिनांक ७.०३.२०१७ 
२) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्रमांक मुदवा-२०१८/प्र.क्र. २१/खारभूमी, 
दिनांक २२.०१.२०१८ 
३) कार्यकारी अभियंता, कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे यांचे क्र.कोंपविम/आ- 
३/मुदतवाढ/१२३६/सन २०१८, दिनांक ०६.०४.२०१८ चे पत्र. 
४) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक -पदनि-२०१६ /प्र.क्र.०८/१६/आपुक, 
दिनांक ०५.०३.२०१८. 

प्रस्तावना :- 

कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे यांच्या अधिपत्याखालील मुख्य 
अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ३० 
पदे आणि तांत्रिक कक्ष (जळ आराखडा), कोंकण प्रदेश, मुंबई या कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील १८ पदे असे एकूण ४८ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र. २ येथील दिनांक २२.०१.२०१८ च्या 
शासन निर्णयान्वये दिनांक ०१.०१.२०१८ ते दिनांक २८.०२.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ मंजूर करण्यात आली 
होती. संदर्भ क्र.१ येथील दिनांक ७.३.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, 
ठाणे अंतर्गत कार्यालयांची फेररचना करण्यात आली आहे. त्यानुसार मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, 
कोकण प्रदेश, मुंबई या कार्यालयातील कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील वरील ४८ पदांना 
दिनांक २८.०२.२०१८ च्या पुढे मुदतवाढ मंजूर करण्याबाबत संदर्भ क्र.३ च्या पत्रान्वये प्रस्ताव सादर केला 
आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.४ येथील दिनांक ०५.०३.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयास अनुसरुन 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय :- 

कार्यकारी संचाळक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे यांच्या अधिपत्याखालील मुख्य 

अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोंकण प्रदेश मुंबई व प्रदेश कार्यालयामध्ये तांत्रिक कक्ष जल आराखडा यया 
उपविभागाचे PHA झालेली नियत अस्थायी पदे अशा एकूण ४८ पदांना खालील अटीच्या अधीन राहून 
दिनांक ०१.०३.२०१८ ते दिनांक ३०.०९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 


ओ नियत अस्थायी पदे ६ महिन्यापेक्षा जास्त काळावधीसाठी रिक्‍त नसावी. 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०१८/प्र.क्र.२१/खारभूमी 


बो नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे ही दिनांक ०६.०२.२००३ च्या शासन निर्णयान्वये 
मंजूर सुधारित आकृतीबंधानुसार ४५२९७ पदांच्या मर्यादेत असावीत. 


2. वरील कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे सोबतच्या परिशिष्ट “अ” मध्ये 
दर्शविली आहेत. 


३. "मुख्य लेखाशिर्ष ४७०१ मोठे व मध्यम प्रकल्प यावरील भांडवली खर्च ८० सर्वसाधारण (१९०) 
सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूकीचा ०४ वेतनावरील खर्च भाग भांडवली अंशदान 
(योजनेतर) (०४) (03) कोकण पाटबंधारे विकास मंडळ, ठाणे भाग भांडवली SSH (४७०१ आय-१८९) 
या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्यामधील मंजूर अनूदानातून भागविण्यात यावा. 


४. हा शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक -पदनि-२०१६ /प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दिनांक 
०५.०३.२०१८ नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१८०४२३१२०१०२७२२७ असा आहे. हा 
areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


e Digitally signed by Manisha Sanjay Sawant 
M h G hi ht ‘Wat 
सहपत्र कः परिशिष्ट "oT " a Nn | ५ 7 a Re ment, postalCode=400032, st=Maharash 
2.5.4.20=afe2d68e7b8f41de620ce750930542f4b364e2ccd65 
8b1fafb9053eb8b9acd 
ialNumber=b6355ad75241d13fa2c6521dd0631733e641d3 
anjay sawan पायी 

Date: 2018.04.23 12:04:34 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत सहपत्रासह :- 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर. 

३. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे. 

५. वित्त विभाग (व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई ३२. 

६. कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे. 
७. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश्ठा, मुंबई. 
८ 
९ 


. कार्यासन आ (प्रशि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. खारभूमी कार्यासन (संग्रहार्थ) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०१८/प्र.क्र.२१/खारभूमी 


परिशिष्ट "अ " 
शासन निर्णय, क्रमांक : मुदवा-२०१८/प्र.क्र.२१/खारभूमी 
दिनांक:- २३ एप्रिल, २०१८ 


अ.क्र कार्यालयाचे नांव पदनाम पदसंख्या 


०9८ 


| 9 | २ ३ 


| मुख्य अभियंता, जलसंपदा  । १. मुख्य अभियंता 


विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई | २. सहाय्यक मुख्य अभियंता 


3. उप अभियंता 


४. कनिष्ट अभियंता/शाखा अभियंता 


५. मुख्य आरेखक 


६. विशेष अधीक्षक 


७. अधीक्षक 


८. मुख्य दप्तर कारकून 


९. प्रथम लिपिक 


१०. वरिष्ठ लिपिक 


११.लिपिक - टंकलेखक 


१२. उच्च श्रेणी लघुलेखक 


१३. टंकलेखक 


१४. दूरध्वनी चालक 


१५. वाहन चालक 


१६. दप्तरी 


१७. नाईक 


१८. शिपाई 


-9|। AV] -0 | O}; -9 |) -5 | AW] -० । A] A] -0 |) OO] OO} -9। -8 । AV] AV] A] -0 


१९. चौकीदार 


an 
0 


एकूण 


२. | तांत्रिक कक्ष (जल आराखडा), | १. उप अभियंता/अधिकारी 


कोकण प्रदेश, मुंबई २. कनिष्ठ अभियंता 


3. स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


४. वरिष्ठ लिपिक 


५. कनिष्ठ लिपिक/टंकलेखक/संगणक 


६. आरेक्षक श्रेणी -३ 


७. वाहन चालक 


AV} -0  -0० | AV] -0 | CK] CK] - 


८. शिपाई/चौकीदार 


एकूण १८ 


एकूण१--२ ४८ 


Manisha Sanjay Sawan : 
(मनिषा सावंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


